राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील 
उपअधीक्षक (गट-"ब") संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची दि. ०१.०१.२०१३ रोजीची 
तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः इएसटी-२७१५/प्र.क्र.१४२/राउशु-१ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२ 
दिनांक: २४ जून, २०१५. 

वाचा : शासन परिपत्रक गृह विभाग क्र. इएसटी २७१२/ प्र.क्र.३४२/ राउशु-१, दि. २६.०११.२०१४. 
परिपत्रक :- 

राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील उप अधीक्षक (गट "ब'") या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि. 
०१.०१.२०१३ रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी सोबत जोडली आहे. या यादीतील अ.क्र.१८ ते २२ 
येथील अधिकाऱ्यांची पदोन्नती तदर्थ पदोन्नतीच्या दिनांकाला नियमित होण्याच्या अटीच्या अधीन त्यांचा 
ज्येष्ठता यादीमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. 
२. सदर सेवाजेष्ठता यादी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणावी. सदर ज्येष्ठता यादीमध्ये 
दर्शविलेला जेष्ठता क्रमांक व इतर माहितीबाबत काही आक्षेप असल्यास अथवा चुकीची माहिती 
दर्शविली आहे असे वाटत असल्यास हे परिपत्रक प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून १५ दिवसांत 
शासनास प्रतिवेदन सादर करण्याच्या सूचनाही संबंधीतांना देण्यात याव्यात. विहीत मुदतीत प्राप्त 
होणाऱ्या प्रतिवेदनांचा विचार करुन या पदाची दि. 9.09.2093 ची अंतिम ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द 
करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. विहीत मुदतीनंतर प्राप्त होणाऱ्या प्रतिवेदनांचा विचार केला 
जाणार नाही. 

सदर परिपत्रक निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५०६२४१६३६३१४४२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ankush S Gharge 

A Nn ku S h S DN: CN = Ankush S Gharge, C = IN, 
S = Maharashtra, O = Government 
Of Maharashtra, OU = Joint 


5 
G h a rg e Date 2015.06.24 17:39:31 +05'30' 


अं. शा. घार्गे) 
सह सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 


आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
संबंधित अधिकारी (मार्फत आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क) 
राउशु-१, निवडनस्ती. 


शासन परिपत्रक, गृह विभाग क्रमांक इएसटी-२७१५/प्रक्र- १४२/राउशु-१, दिनांक: २४ जून, २०१५ चे सहपत्र 
उपअधीक्षक (गट-ब), राज्य उत्पादन शुल्क संवर्गाची दि. ०१.०१.२०१३ रोजीची स्थिती दर्शविणारी अंतिम ज्येष्ठता यादी. 


अ. | ज्येष्ठ नांव a r | rae rae येष्ठ पैवानिवत्ती शैक्षणि भप्राय 
क्र. । क्रमांक दिनांक मार्ग दिनांक / दिनांक अर्हता 


ज्येष्ठतेचा 
मानीव दिनांक 


श्री. आर. एन. कावळे | इमाव | १९.११.१९६३ ९.०४.२००४ | सरळसेवा ९.०४.२००४ | ३०.११.२०२१ बी.कॉम अधीक्षक पदावर तदर्थ 

We ee ee ee ee 
यु. बौ. कदम खुला १.०६.१९६३ ८.०४.२००४ सरळसेवा ८.०४.२००४ ५.०५.२०२१ क पदावर 

ee eee 

३ श्री. व्ही. सौ. लोखंडे विमाप्र | १४.०६.१९५५ । ३.०७.१९७९ पदोन्नती ५.०९.२००४ | ३०.०६.२०१३ बी कॉम अधीक्षक पदावर तदर्थ 

०0 0 020. 0. 

डु ४ | श्री. जे. बी. पाटील खुला | २८.०५.१९५७ | १६.०४.१९७९ पदोन्नती १५.०९.२००४ | ३१.०५.२०१५ बीए अधीक्षक पदावर तदर्थ 

ee ee eee iL ee ee 

ष्‌ ५ | श्री. आर.एस. परमार | खुला | १२.०३.१९५७ | १६.०४.१९७९ पदोन्नती १५.०९.२००४ | 32.08.2084 | एम काॉम/एल | अधीक्षक पदाबर तदर्थ 

eee ee 
आर.एफ. पवार ०१.०६.१९५५ | १६.०४.१९७९ १५.०९.२००४ | ३१.०५.२०१३ क पदावर 

॥- 1. 10:00 ee 
०५..०५.१९५९ । १६.०२.२००५ सरळसेवा १६.०२.२००५ | ३१.०५.२०१७ क पदावर 

ee ee ee 0000608 

८ ८ श्री. एन.एन. पाटील इमाव | २२.०१.१९६० । १६.०२.२००५ सरळसेवा १६.०२.२००५ | ३१.०१.२०१८ | बोटेक (अँग्रो) | अधोक्षक पदावर तदर्थ 

ee ee ee 
पदोन्नती 


—_ ल्ञ 

तच्च्च 

व्या 
रर 


शड श्री. डी.बी. मोरे ०३.०७.१९५७ | ४.०७.२००७ पदोन्नती ४.०७.२००७ | ३१.०७.२०१५ बीए अधीक्षक पदावर तदर्थ 
पदोन्नती 
पदोन्नती 


अ. येष्ठ 

क्र. | क्रमांक 
| ९१ | ९ 

१६ १६ 
१७ १७ 

१८ १८ 

१९ १९ 

२० २० 

२१ २१ 
२२ २२ 


शासन परिपत्रक, गृह विभाग क्रमांक इएसटी-२७१५/प्रक्र- १४ २/राउशु-१, दिनांक: २४ जून, २०१५ चे सहपत्र 
उपअधीक्षक (गट-ब), राज्य उत्पादन शुल्क संवर्गाची दि. ०१.०१.२०१३ रोजीची स्थिती दर्शविणारी अंतिम ज्येष्ठता यादी. 


al शि नियुक्‍ती नियुक्‍त येष्ठ पैवानिवृत्तो शैक्षणिव 


नाव 


३ 
श्री. A. SI. वाघ 


श्री. डी.जी. माळो 


श्री. के. वाय. 
श्री. बो. एम. बिराजदार 


श्री. एस. सौ. मनपिया 
श्री. एम. डी. शेवरे 


& 
१५.०५.१९५५ 


०१.०६.१९५७ 


३.०५.१९५८ 
१.०६.१९६१ 
३.०७.१९५७ 
२६.०२.१९६६ 
९.०८.१९६७ 


दिनांक 


q 
20,08 Yoolg 


20,08 Yoolg 


२४.०२.२००९* 
२४.०८.२०११* 
२४.०८.२०११* 
२४.०८.२०११* 
२४.०८.२०११* 


भप्राय 


a | 
अधोक्षक पदावर तदर्थ 
पदोन्नती 
अधौोक्षक पदावर तदर्थ 
पदोन्नती 


*तदर्थ पदोन्नतीच्या 

दिनांकाला पदोन्नती 

नियमित होण्याच्या 
अटीच्या अधीन 


Digitally signed by Ankush S Gharge 


DN: CN = Ankush S Gharge, C = IN, 
S = Maharashtra, O = Government 
Of Maharashtra, OU = Joint 


मार्ग दिनांक / दिनांक अर्हता 
ज्येष्ठतेचा 
मानीव दिनांक 
[eC व ९ | ko 
पदोन्नती १०.०९.२००७ | ३१.०५.२०१३ बो कॉम 
पदोन्नती १०.०९.२००७ | ३१.०५.२०१५ बोए 
पदोन्नती २४.०२.२००९* | ३१.०५.२०१६ एसवायबोए 
पदोन्नती २४.०८.२०११* | ३१.०५.२०१९ एसएससी 
२४.०८.२०११* | ३१.०७.२०१५ एमए 
पदोन्नती २४.०८.२०११* | २९.०२.२०२४ | बो.काम. भाग-१ 
पदोन्नती २४.०८.२०११* | ३१.०८.२०२५ बो.कॉम 
Ankush 5 
G h a [ g e Secretar 


y 
Date: 2015.06.24 17:42:23 +05'30' 


(अं. शा. घार्गे) 


सह सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


